TE aI ee See ee ee 


मागणी क्र. बी-८, मुख्य लेखाशीर्ष क्र, २७११, 
पूर नियंत्रण (२७११ ०९३१) धुप प्रतिबंधक 
बंधारे बांधणेच्या योजनेसाठी निधीचे वितरण 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन ०९११/प्र.क्र. २९३/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- (९) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/ 
अभि/धुपप्रतिबंधक योजना/राज्यस्तरीय/२७७, दिनांक २६.८.२०११ 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग. क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ६.५.२०१९ 


शासन निर्णय :- धुप प्रतिबंधक बंधारे बांधणेच्या योजनेकरिता "मागणी क्र. जी-८, लेखाशीर्ष 
२७९९- पूर नियंत्रण, (5२) (१९०), सार्वजनिक उपक्रम त इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (०२) सागरी 
धूप प्रतिबंधक बांधकामे (२७११ ०९३१). ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०११-१२ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. २२.०० कोटी तरतुदीपैकी रु. १६.५० कोटी (रुपये 
सोळा कोठी पन्नास लाख फक्त) इतकी तरतूद धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याच्या नियमित योजनेतील 
प्रगती पथळावरील कामांसाठी (Spillover for २०११-५२), मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांचेकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी वितरीत निधी खर्च करतांना 
शासन निर्णय वित्त विभाग दि. ६.५.२०११ मधील अटींचे पालन करावे. 


३. = शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने. वित्त विभागाचा 
अनौ. संदर्भ क्र. ३२९/११/व्यय-८, 'देनांक ३०-०९-२०११ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१११०१७१९'५९४४००९ 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


(अं. शा. घार्गे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति:- 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज़ंयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लखा परीक्षा), नागपूर 


D:kini\nidhi muk4\27 1 £093 143 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
निवडनस्ती (बंदरे-२) 


D:kini\nidhi mukt\27 11093 1\4 


